जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२०/७०/प्र.क्र.३०/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२०. 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२१९/१७/प्र.क्र.५४/कार्यासन ११, दि.१९/०९/२०१९. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२/०२/२०२०. 
४.जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांचे पत्र जा.क्र. ७८१/२०२०,दि.२०/०१/२०२०. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील २०४ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांनी दि. २०/०१/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये मा. उच्च 
न्यायालयाच्या अधिसूचनेनुसार वर्ग -३ व वर्ग -४ ची पदे कमी झाली असल्याने एकूण १८७ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील Tea नमूद 
केलेली १८७ अस्थायी पदे दि. ०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
a लघुलेखक (उ.श्रे.) ०५ 
२ लघुलेखक ग्रेड-॥ ०७ 
३ लघुलेखक ग्रेड-॥ १३ 
४ सहायक अधीक्षक Pod q 
षु वरिष्ठ लिपीक २३ 
& कनिष्ठ लिपीक ६४ 
9 मुख्य बेलिफ ०२ 
८ बेलिफ १६ 
९ वाहनचालक Pod q 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२०/७०/प्र.क्र.३०/कार्यासन ११ 


1१० | ० पुस्तक बांधणीकार ०१ 
ae q शिपाई ४९ 
१२ सफाईंगार ०५ 

एकूण पदे १८७ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र ZITAT, (२०१४ ०१७२ ) (दत्तमत)( अनिवार्य) 
०१- वेतन या लेखाशीर्षाखालील सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.१२/०२/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०५१४५८२३८६१२ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Navagire Santosh > cea 


it, stalCode=400032, st=Mahi hi 
5. 
5ceda096e4e407797, 


214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f21 
1 serialNumber=0cb1b0de020015cféd 1f800579271f4816460b1802 
a mM pa | 2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Navagire Santosh Sampatti 
Date: 2020.03.05 15:00:23 +05'30 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 
१. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, सांगली, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली, 
६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 
७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन 99). 


KKKKKKKKKKKKKKKK KKK KKK स मस समम सीसी ली 


पृष्ठ २ पैकी २ 


